महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.१००/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पी.एम.जी.पी. 
वसाहत, धारावी, येथील इमारत क्र.५, याची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(०४)/शा.२४/१६, दिनांक २२.०१.२०१६. 


ज्ञापन :- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे, पी.एम.जी.पी. वसाहत, 
धारावी, येथील इमारत क्र.५, याची दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. उक्त कामासाठी उप-विभागीय अभियंता, उत्तर (सार्वजनिक बांधकाम) उप-विभाग, 
दादर, मुंबई, यांनी सन २०१४-१५ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु. ४,७०,१२,७०८/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई, वरळी, मुंबई, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 
३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय यांनी तपासले आहेतव ते 
पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सुधारले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे :- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१) (२) (३) 
a “MOW to PMGP-Colony Police Building No.5 at | रु.1,09,01,285/- 


Dharavi (Repairs to Internal Plastering and 
Painting, Doors, Window, Water Proofing, Flooring, 
Pipe line and Miscellaneous Works).” 


२. “MOW to PMGP-Colony Police Building No.5 at | रु.57,06,444/- 
Dharavi (Repairs to External Plastering and 
Painting, Sanitary Pipe, Waste Water Pipe and 
Drainage Line and Paver Block).” 


एकूण रु. 1,66,07,729/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.१००/पोल-७. 


४. परिच्छेद ३ मधील तक्त्यात विनिदिष्ट केल्यानुसार पी.एम.जी.पी. वसाहत, धारावी, 
येथील इमारत क्र.५, याची दुरुस्ती करण्याकरिता रु.१,६६,०७,७२९/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस (०२), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
लेखाज्ीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/इमा-२, 
दिनांक ०७.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७०६२०१५२७३८००२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 


DN: c=IN, o=Government Of 


Swa p al i | Maharashtra, ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad 


G O a | B (0 rs 582f9b876d443b2654088832e43dcad21 
c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2017.06.20 15:25:43 +05'30' 


( स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


Nal 
pal 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


AD 


AN 


MO fC C 
~SS *--<  *-< <--< *--  *-<  *-<  *--2 


&. 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


